आयुर्वेद महाविद्यालय, नाशिक सन २०१६-१७ या 
आर्थिक वर्षाच्या लेखा परिक्षित अहवालावर आधारित 
आवर्ती अनुदानाचा अंतिम हप्ता मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. आयुष-२०१८/प्र.क्र.११४/१८/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, गो.ते.संकुल, ९ वा माळा,मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा : १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.आयुष-२०१८/प्र.क्र.११४/आयु-२ 
दिनांक ०६ डिसेंबर, २०१८. 
२) शासनपत्र समक्रमांकित दि.२२ जानेवारी, २०१९ चे पत्र. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयान्वये आयुर्वेद महाविद्यालय, नाशिक सन २०१६-२०१७या 
आर्थिक वर्षाच्या लेखा परीक्षित अहवालावर आधारित रु.२,३७,१८०/- इतक्या अनुदानास खाली दिलेल्या 
लेखाशीर्षाखाली मंजूरी देण्यात आली आहे :- 


“ मागणी क्रमांक एस-१ 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२- नागरी आरोग्य सेवा - इतर वैद्यक पद्धती 
१०१- आयुर्वेदिक 
(०४) (०१) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थाकरीता सहाय्यक अनुदाने, 
sara, देणगी इत्यादी. 
(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) (२२१० १९५७) ” 


2. वरील लेखाश्ीर्षाऐवजी सुधारित लेखाशीर्ष खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 
“ मागणी क्रमांक एस -१ ( अनिवार्य/6011॥(60) 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०२- नागरी आरोग्य सेवा, इतर वैद्यक पद्धती 


१०१- आयुर्वेद 
(०४) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदाने, अंशदाने व 
देणग्या इत्यादी 


(०४) (0१) - आयुर्वेदिक व युनानी संस्थांकरीता सहाय्यक अनुदाने, अंशदाने व 
देणग्या इत्यादी (अनिवार्य) (२२१० १९५७) 
(३६) - सहाय्यक अनुदाने (वेतन) ” 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आयुष-२०१८/प्र.क्र.११४/१८/आयु-२, 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९०२१२१२३४२२६६१३ असा आहे. हे आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.02.12 12:35:50 +05'30' 
(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१.संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

२.सहाय्यक संचालक, आयुष, नवी मुंबई. 

३.महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४.अप्पर जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

५.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

६.वित्त विभाग (व्यय-१३) / (अर्थ-८), मंत्राळय,मुंबई. 

७.कक्ष अधिकारी, अलेप, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई-०१. 

८. प्रभारी प्राचार्य, आयुर्वेद महाविद्यालय, नाशिक. 

९.निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


